कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन Beal क्रमांकः एसएलएस-१११७/(३१८/२०१(७/आ (वर्ग- १)..(१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

तारीख: ०८ मे, २०१८. 
संदर्भ :- जलसंपदा विभाग, शासन आदेश क्र.एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७/आ.(वर्ग-१)..(२), 
दि.०६.०४.२०१८. 


AIR sear :- 


संदर्भीय येथील दि.०६.०४.२०१८ च्या शासन आदेझान्वये श्री.प्रविण दत्तात्रय चावरे, सहायक 


कार्यकारी अभियंता यांची कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित 


करण्यात आले होते. आता, सक्षम प्राधिकरणाने दिलेल्या मान्यतेनुसार या आदेशाद्वारे श्री.चावरे यांना 


पुढीलप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. ॥4 6 सध्या धारण करीत असलेले ७७62 4 — ed 
नाव पद पद 
1१ | २ ३ fle पु 
वि श्री.प्र.द. स.का.अ., उरमोडी कालवे उप | कार्यकारी यंता, | श्री.बा.ज. यांच्या 
विभाग क्र.२, सातारा. धोम कालवे विभाग | अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 
क्र.२, सातारा. पदावरील पदोन्नतीने रिक्‍त 
झालेल्या पदी. 


२. संदर्भीय येथील दि.०६.०४.२०१८ च्या पदोन्नती आदेशामधील अटी व शर्ती श्री.चावरे यांना लागू 


राहतील. 


३. संबंधीत अधिकाऱ्यास नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त 


केळे आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाळे याबाबत शासनास 


doesttclass9.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 


शासन आदेश PATH: एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७)/आ (वर्ग-१)..(१) 


8. 


सदर झासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥॥/9७॥॥॥.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०८१८०२१५८१२७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sunil Gangaram Gangarka 


r 
4 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
S 1 n | G a n g a fa nal Resources Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2,5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a2 


G a n g a rka r 00000 cn=Sunil Gangaram 


(सु.गं.गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प 
समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व महासंचालक/कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग 

सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई . 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
संबंधीत अधिकारी. (कार्यालय प्रमुखामार्फत) 

संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व कार्यासने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


